वर्ष ९ , अंक ३३ ( २ ) ] 


अनुक्रमांक 

( 3 ) 

( १ ) 


सत्यमेव जयते 


भाग चार- ब - ८०-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
- 

असाधारण भाग चार - ब 

मंगळवार , मार्च १४ , २०२३ / फाल्गुन २३ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक ८० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम . 

क्रमांक पोलीस - ११२२ / प्र.क्र .२८५ / पोल -५ अ.- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम ( १ ९ ५१ चा २२ ) याच्या कलम ५ ( ब ) द्वारे प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , महाराष्ट्र पोलीस शिपाई ( सेवाप्रवेश ) 
नियम , २०११ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे : 

१. या नियमांस , महाराष्ट्र पोलीस शिपाई ( सेवाप्रवेश ) ( सुधारणा ) नियम , २०२३ असे म्हणावे . 


( २ ) 

उंची 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


गृह विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १४ मार्च २०२३ . 

आदेश 


२. महाराष्ट्र पोलीस शिपाई ( सेवाप्रवेश ) नियम , २०११ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , “ मुख्य नियम ” असा केला आहे ) याच्या नियम ३ 
मधील , पोट - नियम ( एक ) च्या खंड ( क ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येईल 

" ( क ) शारीरिक पात्रता 

शारीरिक पात्रता 


महिला 

( ३ ) 

१५५ सें.मी. पेक्षा 

कमी नसावी . 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९ .०० 


पुरूष 

( ४ ) 

१६५ सें.मी. पेक्षा 

कमी नसावी 


( 8 ) 


तृतीय पंथी 
( ५ ) 

( अ ) स्वतःची लिंग ओळख महिला / तृतीय पंथी 

अशी केलेल्या व्यक्तीसाठी .. 

१५५ सें.मी. पेक्षा कमी नसावी . 


— 


( ब ) स्वतःची लिंग ओळख पुरूष अशी केलेल्या 
व्यक्तीसाठी . - 

१६५ सें.मी. पेक्षा कमी नसावी . 


२ 


( 3 ) 

( २ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च १४ , २०२३ / फाल्गुन २३ , शके १ ९ ४४ 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

आवश्यक नाही 

स्वतःची लिंग ओळख महिला / पुरूष / तृतीय पंथी 
अशी केलेल्या व्यक्तीसाठी . - 

न फुगवता ७ ९ सें.मी. पेक्षा 
कमी नसावी व न फुगवलेली 
छाती व फुगवलेली छाती 
यातील फरक ५ सें.मी. पेक्षा 
कमी नसावा . 

आवश्यक नाही . 


( २ ) 

छाती 


टीप . - तृतीय पंथी व्यक्तीस तिची पुरुष , महिला किंवा तृतीय पंथी अशी स्वतःची लिंग ओळख निश्चित करण्याचा अधिकार आहे . 

- 


३. मुख्य नियमाच्या नियम ४ मधील , पोट - नियम ( एक ) ऐवजी , पुढील पोट - नियम दाखल करण्यात येईल 
“ ४. ( १ ) शारीरिक चाचणी ( ५० गुण ) .. 


जे उमेदवार शारीरिक व शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करतात अशा उमेदवारांनी शारीरिक पात्रता चाचणीसाठी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल . 
शारीरिक पात्रता चाचणी पुढीलप्रमाणे एकूण ५० गुणांची असेल : - 

( अ ) पुरुष / तृतीय पंथी स्वतःची लिंग ओळख पुरुष अशी केलेले उमेदवार . 


( क ) 

( ख ) 

( ग ) 


१६०० मीटर धावणे 

१०० मीटर धावणे 

गोळाफेक 


एकूण 


( क ) 

८०० मीटर धावणे 

( ख ) १०० मीटर धावणे 

( ग ) गोळाफेक 


गुण 

२० 


एकूण 


१५ 


१५ 


५० 


( ब ) महिला / तृतीय पंथी - स्वतः ची लिंग ओळख महिला / तृतीय पंथी अशी केलेले उमेदवार . 

गुण 

२० 


१५ 


* 


१५ 


५० 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ . ए . कुलकर्णी , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च १४ , २०२३ / फाल्गुन २३ , 


Sr. 

No. 

( 1 ) 

( i ) 


MAHARASHTRA POLICE ACT . 

No. Police - 1122 / C.R. - 285 / Pol - 5A.— In exercise of the powers conferred by Clause ( b ) of section 
5 of the Maharashtra Police Act ( XXII of 1951 ) , and of all other powers enabling it in that 
behalf , the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the 
Maharashtra Police Constable ( Recruitment ) Rules , 2011 , namely : -- 


1. These rules may be called the Maharashtra Police Constables ( Recruitment ) ( Amendment ) 
Rules , 2023 . 


( ii ) 


HOME DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 14th March 2023 . 

Order 


2. In rule 3 of the Maharashtra Police Constables ( Recruitment ) Rules , 2011 , ( hereinafter 
referred to as " the Principal Rules " ) , in sub - rule ( 1 ) , for clause ( C ) , the following clause shall be 
subtituted , namely : 

" ( C ) Physical Qualifications. 


― 


Measurement 


( 2 ) 

Height 


Chest 


Female 


( 3 ) 

Shall not be less 
than 155 
centimeters . 


शके १ ९ ४४ 


Not required . 


Transgender 
( 5 ) 

( 4 ) 

Shall not be less ( a ) For self - identified gender 
than 165 

centimeters . 


Male 


Shall not be less 
than 79 centimeters 
deflated and the 
difference between 
deflated chest and 
expanded chest 
shall not be less 
than 5 centimeters . 

Note . Trangender person has right to decide their self - identified gender as male , female or as 

third gender . 


( a ) 1600 Meters running 

( b ) 100 Meters running 

( b ) Shot put 


Total 


m 


identity as Female / Third 

gender. 

Shall not be less than 155 
centimeters . 


( b ) For self - identified gender 
identity as Male. 

Shall not be less than 165 
centimeters . 


For self - identified gender 
identity as Male / Female / 
Third gender. 
Not Required . 


3. In rule 4 of the Principal Rules , for sub - rule ( 1 ) , the following sub - rule shall be substituted , 
namely : 


Marks 

20 

15 

15 

50 


" ( 1 ) Physical Test ( 50 marks ) .— 

The candidates who fulfill the physical and educational qualifications shall be required to 
appear for physical fitness test . The physical fitness test will be of total 50 marks as follows , 
namely : 

( A ) Male / Transgender - Self - identified gender identity as Male Candidates.— 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च १४ , २०२३ / फाल्गुन २३ , 


( B ) Female / Transgender - Self - identified 
Gender Candidates . 


( a ) 

800 Meters running 

( b ) 100 Meters running 

( c ) 

Shot put 


Total . 


gender identity as Female or Third 


Marks 

20 

15 

15 


शके १ ९ ४४ 


50 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. E. KULKARNI , 

Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


